सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 
अनुदान बीडीएस वर वितरित होणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : दुवियो-१४२१/प्र.क्र.६३/पदुम-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मार्च, २०२१. 
संदर्भ :- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि /अंपश्ा ४ /२१-सामुग्री 
व पुरवठा/अवि. अनुदान/२०२०-२१/१०८४,दि.१६/०२/२०२१. 


ज्ञापन :- 

उपरोक्त विषयाच्या संदर्भाधीन पत्राच्या अनुषंगाने सन २०२०-२१ करिता मागणी क्र.डी-५, मुख्य 
SURI "२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास (अनिवार्य)" याखालील उप लेखाशीर्षातर्गत मंजूर असलेल्या 
तरतूदीमधून खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे रक्‍कम रु.४,३७,६००/- (अक्षरी रुपये चार लाख सदोतीस 
हजार ert मात्र) वितरित करण्याबाबत वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार संगणक वितरण प्रणालीवर 
वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत | यापूर्वी वितरित | सुधारित आता वितरित 
क्र तरतूद । केलेली रक्‍कम | अंदाज | करावयाची रक्‍कम 
१ २ ३ 8 4 & (8-4) 
२४०४०८२२ २३,१४,००० ११,५६,४०० १५,९४,००० ४,३७,६००/- 
२१-सामुग्री व पुरवठा 


सदर ज्ञापन वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३३/२०२१/व्यय-२, दि.१६/०३/२०२१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२६११५११३७५०१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
UJWAL र 
BHALCHANDRA SALVI 222 
(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


-0 


आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.महाराष्ट्र १/२. 
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,पुणे 

व्यवस्थापक,शासकीय दूध योजना,पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

उपसचिव, (दुग्धव्यवसाय विकास), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती. 


OS LOE. ed 


(३ 


